RNI No . MAHBIL / 2009 / 29236 
Reg. No. MCS/ 167/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४ , अंक ३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४ , २०१८/ पौष २८ - माघ ४ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ३६, किंमत : रुपये १६. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 
LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 11th December 2017 

NOTIFICATION 


No. SPP-1017/ 870 / C . R.121/ D - XIV . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 8 ) of 
the section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1974 ), the Government 
of Maharashtra hereby appoints Adv . Hemang Jariwala , as “ Special Public Prosecutor " for 
conducting the Court Case No . 396 / PW/ 2009 pending before, Additional Chief Metropolitan 
Magistrate , 18th Court, Girgaum , Mumbai which is arising out of M . E . C . R . No. 08 /2009 registered 
at D . B . Marg Police Station , Mumbai . 
2 . Lump Sum Fees of Rs. 50 ,000 /- (Rupees Fifty Thousand Only ) as quoted by Adv . Hemang 

already deposited by the applicant Shri Dinesh V . Diyora with the 
Government , vide R. B .I. Challan No. 6559 dated 8th December 2017 . The amount will be paid 
to Adv . Hemang Jariwala after completion of the case . 


3 . His appointments is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers ( Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules, 1984 . 

4 . The Government reserves the right to revoke/modify / annul the order without assigning 
any reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P . BORUDE , 


Section Officer . 


भाग एक ( म . उ.वि .) - १ 


सनरार 


___ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८/ पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का . क .१५६ /किरण को / २०१७ / १९६०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये किरण को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहेत : 


अ .क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . संतोष राजाराम यादव 

संचालक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई , 

सांगली जिल्हा 
अटी . 

(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 
__ ( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज 
वसलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
___ (८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४/ प्र.क्र . २३१ /१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, किरण को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी 
लि ., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ ३ 

(११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

(१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
____ ( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

___ ( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधिताकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची 
जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा. 


पुणे, 


दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७. 


ज्ञानदेव मुकणे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 27th December 2017 


NOTIFICATION 


No. SPP - 2017 / 775 / C . R . 100 / D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub - section (8 ) of 
Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1974), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv. Mateen A . R . Shaikh , as “ Special Public Prosecutor ” for 
conducting the Case bearing No. 196 /PW / 2014 pending before Chief Metropolitan Magistrate , 
38th Court, Bellard Pier, Mumbai. This case is arising out of C. R. No. 11/ 2012, M . R. A. Road 
Police Station , Mumbai. 

2 . His appointments is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers ( Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

3 . Lump sum fees of Rs. 25 , 000 (Rupees Twenty Five Thousand Only ) as quoted by Adv. 
Mateen A . R . Shaikh , has been already deposited by the applicant Shri Hussain Marchant to 
the Government, vide R . B . I. Challan No. 9539 , dated 15th December 2017 . The amount will be 
paid to Adv . Mateen A . R . Shaikh , after completion of the case . 

4. The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning 
any reasons. 


lun 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAKHI CHAVAN, 
Section Officer. 


भाग एक ( म. उ.वि . ) -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५३ , ७ व ८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग , 
कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१. दूरध्वनी क्रमांक : २२७९५९०० , फॅक्स नं . : २२८८०५२४ 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इंमारत , ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ . 
दूरध्वनी क्रमांक : २२६७०२१० / १४८ / २४८, २२१०२२२२ फॅक्स : २२६७३९१५ 
ई-मेल : sec. mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in 

_ https: / / mahampsc. mahaonline. gov.in 


स्वसुख निरभिलाषः 
खिद्यते लोकहेतोः 


राज्य सेवा पूर्व परीक्षा- २०१८ 

जाहिरात क्रमांक ७६ / २०१७ 
क्रमांक एडीव्ही३११८ / सीआर - ७५ / २०१७/ तीन . - खालील तक्त्यातील नमूद संवर्ग/ पदांच्या ( एकूण ६९ ) भरतीकरीता आयोगामार्फत 
राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०१८, रविवार , दिनांक ८ एप्रिल २०१८ रोजी महाराष्ट्रातील ३७ जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात येईल : 


( १) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट विकास अधिकारी, गट - अ ( एकूण ६ पदे ) 

| अ. जा . | अ . ज . | वि . जा . भ. ज . भ. ज. | भ . ज . इ. मा . व. 


प्रवर्ग 


वि . मा . प्र. 


- 


एकूण 


खुला 


एकूण 


मागासवर्गीय 


पदे 


। 


४ । 


لر 


| पदसख्या 

रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/ समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 
सर्वसाधारण 
महिला 
( २ ) सहायक संचालक , महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट - अ , ( एकूण ८ पदे ) 
| पदसंख्या - २ -- 

-- .. १ । 

४ 
रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 
| सर्वसाधारण -- -- -- 

-- - 
| महिला .. १ । .. .. । 

खेळाडू 
( ३ ) तहसिलदार , गट- अ ( एकूण ६ पदे ) 
पदसंख्या १ २ -- 

रिक्त जागांचेप्रवर्गनिहाय सामाजिक/ समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 
सर्वसाधारण 
महिला 
( ४ ) सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , गट - ब ( एकूण ४ पदे ) 
| पदसंख्या -- -- * -- 

रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 
| सर्वसाधारण .. .. १ .. | -- -- .. .. १ 
( ५ ) कक्ष अधिकारी , गट - ब ( एकूण २६ पदे ) 
पदसंख्या । -- २ + ५ * - -- १ | -- १ + १ * | ५ + २ * -- 

१७ 
रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 
सर्वसाधारण 
महिला 
विकलांग 

एकूण पद १ - अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी - १ पद 
(६ ) सहायक गट विकास अधिकारी , गट - ब ( एकूण १६ पदे ) 
पदसंख्या २ १ - १ -- १ 

रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 
सर्वसाधारण 
महिला 


। 


१८ 


23 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ -२४, २०१८/ पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 


५ । 


| ( ७ ) उप अधीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क , गट - ब ( एकूण २ पदे ) 
| पदसंख्या १ - -- -- -- -- -- -- -- 

१ 
रिक्त जागांचेप्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 
सर्वसाधारण १ - -- - -- -- -- - -- -- -- १ 
( ८ ) सहायक आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क , गट - ब ( एकूण १ पद ) 
| पदसंख्या । .. | -- -- -- -- -- -- -- -- 

रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 
| सर्वसाधारण | -- | .. | -- -- -- - 

* अनुशेषाची पदे 


१ । 


२. जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटींची पुर्तता करणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . 

३. पूर्व परीक्षेच्या निकालाधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता मुख्य परीक्षा शनिवार , रविवार व सोमवार दिनांक 
१८, १९ व २० ऑगस्ट , २०१८ रोजी किंवा त्यानंतर आयोजित होण्याची शक्यता आहे . 

४. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता , आरक्षण, वयोमर्यादा , 
शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया , परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम , इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www. mpsc. gov.in 
तसेच https: / / mahampsc . mahaonline. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे व सविस्तर जाहिरातीचे 
कृपया अवलोकन करावे . 

५. ऑनलाईन अर्ज https :/ / mahampsc. mahaonline. gov. in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ ते १८ जानेवारी 
२०१८ या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील. 


मुंबई, 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१७. 


सुनिल अवताडे, 
उप सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का . क .१५६ / स्टर्लिंग को / २०१७ / १९५९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये स्टर्लिंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई, या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहेत : 


अ .क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री. उत्तम भोगोजी पाटील सल्लागार ___ वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई , ठाणे, नवी मुंबई , 

रायगड, कोल्हापूर . 
अटी . 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 
__ ( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज 
वसलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र.क्र .२३१ / १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , स्टर्लिंग को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी 
लि ., मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ ७ 

(११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

(१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
___ ( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

___ (१४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधिताकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची 
जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा. 


पुणे, 
दिनांक १९ सप्टेंबर २०१७. 


ज्ञानदेव मुकणे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५/ का .क .१५६ / शरदचंद्र ना. सह. पत / २०१७ / १९५४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., राजुरी , ता . जुन्नर , जि . पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 

प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसली करण्याकरिता महाराष्ट सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहेत : 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १) (२ ) । 

( ४ ) 
१ श्री . विजय अनंत घाडगे 

व्यवस्थापक ( वसुली ) वसुली अधिकारी पुणे/ अहमदनगर 

मुख्य कार्यालय . 
२ श्री . संजय खंडू डुंबरे 

शाखाधिकारी, राजुरी वसुली अधिकारी पुणे / अहमदनगर 
३ श्री. बबन कोंडाजी भोर 

सहा . वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई / ठाणे 

___ मुख्य कार्यालय . 
४ श्री . पुंडलिक शंकर हाडवळे शाखाधिकारी, घाटकोपर 

मुंबई / ठाणे 
अटी . 

(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ -२४, २०१८/ पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र. क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “वसुली अधिकारी, शरदचंद्र नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या., राजुरी, ता. जुन्नर, जि . पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधिताकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची 
जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा . 


पुणे , 
दिनांक १९ सप्टेंबर २०१७. 


ज्ञानदेव मुकणे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ ९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स. आ . ५ / का . क.१५६/दर्यासागर सह . पत / २०१७ / २००३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था (पतसंस्था) , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दर्यासागर सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


( २ ) 


अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . शरद लक्ष्मण गव्हाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई 
२ श्री . आनंदा हणमंत मोरे सहायक महाव्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

ठाणे, पुणे 
३ श्री . रमेश शामराव चाळके शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

सातारा , सांगली 
अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 


येतील . 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
____ ( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


भाग एक ( म .उ. वि .) - २ 


ा 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दर्यासागर सहकारी पतपेढी मर्यादित 
मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 
___ ( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

(१४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधिताकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करणे आवश्यक आहे. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची 
संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल 
सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा. 


पुणे, 


दिनांक २७ सप्टेंबर २०१७. 


ज्ञानदेव मुकणे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ स. आ .५ / का . क. १५६/चिपळुण ना पत / २०१७ /२००४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये चिपळुण नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . नितीन राघो खताते 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी 
२ श्री. संदिप शिवाजी पाटील प्रशासन अधिकारी वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८/ पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ ११ 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी तसेच कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यव 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ /प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , चिपळूण नागरी सहकारी पतपेढी 
मर्यादित मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

__ ( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

___ (१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

(१३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधिताकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करणे आवश्यक आहे. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची 
संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल 
सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा. 


पुणे , 


दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७. 


ज्ञानदेव मुकणे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


भाग एक ( म. उ.वि . ) - २अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ३२, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ 

सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

क्रमांक टीपीबी. ४३१५ / ३४७ / प्र.क्र . ११४/ २०१५ /( उर्वरित महाराष्ट्र )/ नवि -११. - ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१( १) अन्वये 
राज्यातील संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका / नगर पंचायत ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ संबंधित प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या विकास नियंत्रण नियमावली (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विनियम ” असा करण्यात आला आहे.) मंजूर केल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यातील विविध पर्यटन क्षेत्रांचा विकास होण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाने “ महाराष्ट्राचे 
पर्यटन धोरण - २०१६ ” संबंधित शासन निर्णय दिनांक ४ मे २०१६ रोजी निर्गमित केला आहे . ज्यामध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध योजना , 
आर्थिक सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्याद्वारे महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे , तसेच , 
विकास दर वाढविणे यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत . “ महाराष्ट्राचे पर्यटन धोरण -२०१६ ” च्या अनुषंगाने प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यमंत्रिमंडळाचे 
दिनांक १९ सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये त्या अनुषंगाने सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात 
आली ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त विचारात घेता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट कलम (१कक ) अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या 
संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून, शासन नगरविकास विभागाने क्र . टीपीबी. ४३१५ / ३४७ / प्र. क्र . ११४ / २०१५ / नवि -११, दिनांक १३ ऑक्टोबर 
२०१७ द्वारे बृहन्मुंबई नियंत्रण नियमावली, १९९१ चे विनियम ३३(४ ), २१ (३), २७ व विनियम ५२( ८) मध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने सूचना 
निर्गमित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील संबंधित प्राधिकरणाचे उक्त विनियमामध्ये सुधारणा करणे 
आवश्यक झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने सदर विनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद असलेप्रमाणे 
फेरबदल ( यापढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल " असा केलेला आहे ) सार्वजनिक हितास्तव तातडीने करणे आवश्यक आहे. अशी शासन 
नगरविकास विभागाची खात्री झाली आहे; 

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम (१कक ) 
अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून , शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ , 
पोट- कलम (१कक ) चे खंड ( क ) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून सदरची सूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याचे 
मुदतीमध्ये सूचना / हरकती मागविण्यासाठी, सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकत / सूचना शासन राजपत्रात 
सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत संबंधित विभागाचे सहसंचालक, नगररचना ( सोबतचे परिशिष्ट- ब मध्ये नमूद 
केल्यानुसार) यांचे कार्यालयाचे पत्त्यावर लेखी स्वरुपात पाठविण्यात याव्यात. प्राप्त हरकती / सूचनांना सुनावणी देण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७( १कक ) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव शासनास सादर करणेकरिता संबंधित विभागाचे सहसंचालक , नगर रचना 
यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. वर नमूद केलेल्या विहित कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती आणि /किंवा सूचनांचाच 
शासनाकडून विचार केला जाईल . . 

प्रस्तुतची सूचना त्यासोबतच्या प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणाऱ्या “ परिशिष्ट - अ ” सह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी 
कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध करण्यात यावी : 

( १) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
( २) सहसंचालक , नगररचना, पुणे / नाशिक / नागपूर / कोकण / औरंगाबाद / अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ - माघ ४ , शके १९३९ 


१३ 


परिशिष्ट - अ 
( सूचना क्र . टीपीबी ४३१५ / ३४७ / प्र.क्र . ११४ / २०१५ /( उर्वरित महाराष्ट्र )/ नवि-११, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ सोबतचे परिशिष्ट ) 
(Following modifications are proposed to be inserted at appropriate place and wherever 
applicable in existing Standardized Development Control and Promotion Regulations 

for Regional Plan Areas in Maharashtra ) 


Modification 


Proposed Modification 


No . 


( 1 ) 
M - 1 


M - 2 


M - 3 


M - 4 


( 2 ) 
Provision to be added in regulation of additional FSI in certain 
categories :-In residential zone, out of total additional FSI permissible 
in respect of Star category Hotels under this Regulation , Land owners/ 
Developers are allowed to utilize 25 % of additional FSI in the form of 
TDR only after 75 % of additional FSI is availed by payment of premium . 
Provision to be added in regulation of permissible FSI:- Total 
maximum limit of building potential in terms of FSI in respect of Star 
Category Hotel will be such that maximum permissibility on 18 mt. wide 
road will be permitted on 15mt. wide road and permissibility on 15 mt. 
wide road will be permitted on 12 mt. wide road and so on for road width 
of 24mt., 30mt. and above etc . 
Provision to be added in regulation of general land development 
requirements ( plot width for various uses ) :- Star category Hotels 
may be allowed on plot irrespective of plot size . Additional FSI upto 
100 % is permissible for star category hotels irrespective of plot size but 
on road ofminimum 12 mt. wide. For additional FSI above 100 % ,minimum 
requirement of plot size shall be applicable . 
Provision to be added in regulation of additional amenity plot for 
layout:- provision of designation / reservation of 5 % area as additional 
amenity plot need not be insisted for Star Category Hotels irrespective 
of plot area . 
Provision to be added in regulation of permissible FSI:-Base FSI 
of 1. 25 is allowed for star category hotel building . 
Provision to be added in regulation in respect of star category 
hotels:- In respect of Star Category Hotel, projects classified as Mega / 
Ultra Mega Project as per Maharashtra Tourism Policy - 2016 , upto 20 % 
of additional FSI available by charging of premium can be used for 
Tourism support activities on payment of premium at the rate as decided 
by Government from time to time for the uses as proposed by Tourism 
Department from time to time. If mixed user alongwith star category 
hotel is proposed subject to fulfillment of road width for such mix use , 
then no additional FSI will be available at concessional rate for such 
portion of mix use . Separate entrances , Parking arrangements, lifts / 
Lobbies shall be provided to segregate such mix uses . 
Provision to be added in regulation of permissible FSI: - All 
concessions available to star category Hotel are also available to Tourism 
Units classified as Mega Projects , Ultra mega Projects and Large tourism 
units as per Maharashtra Tourism Policy - 2016 . 


M -5 


M -6 


M - 7 


Note : - Above modifications are proposed to be inserted at appropriate places in the said 

existing sanctioned regulations. If any conflict arises between existing regulations 
and above proposed modifications, in such cases the above regulations shall prevail. 


( 4 ) 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ /पौष २८- माघ ४, शके १९३९ 

परिशिष्ट - ब 
( 441154 . futam 8384 /380 /7. 5 . 888 / 7034 / (golfa HERT ) /afa -88, fertich 30 hilofop Poll Hora affone ) 
Sr. Division Name of the Urban Local 

Name and Address of the Officer 
No . Bodies /Development 

Appointed 
Authority (Rest of 
Maharashtra excluding 

Gr. Mumbai.) 
( 1) (2 ) 

( 3 ) 
Konkan All Municipal Corporations Joint Director of Town Planning, Konkan 

(Excluding Municipal Division , Konkan Bhavan , 3rd Floor , CBD 
Corporation of Gr. Mumbai)/ Belapur, Navi Mumbai 400 614 . 
Municipal Councils / 

Nagar Panchayat. 
Pune All Municipal Corporations/ Joint Director of Town Planning, Pune 
Municipal Councils / 

Division , S .No. 74 /2 , Sahkat Nagar , Above 
Nagar Panchayat. 

Bank of Maharashtra , Pune 411 009. 
Nashik All Municipal Corporations Joint Director of Town Planning, Nashik 
Municipal Councils/ 

Division , Griha Nirman Bhavan , 1st Floor , 
Nagar Panchayat. 

R . G . Gadkari Chowk, Old Mumbai-Agra 

Road , Nashik 422 022 . 
4 . Aurangabad All Municipal Corporations/ Joint Director of Town Planning, 
Municipal Councils / 

Aurangabad Division , Griha Nirman 
Nagar Panchayat . 

Building , 2nd Floor , Near Prince Travel 

Hotel, Station Road , Aurangabad 431 001. 
5 . Amravati All Municipal Corporations Joint Director of Town Planning , Amravati 
Municipal Councils / 

Division , “ Nilgiri ” Dr. Agrawal Building , 
Nagar Panchayat. 

Congress Nagar Road , Amravati. 
Nagpur All Municipal Corporations/ Joint Director of Town Planning, Nagpur 
Municipal Councils / 

Division , Old Sachivalaya Building, 
Nagar Panchayat . 

Room No. 108 / 109 , 1st Floor, Civil Lines, 

Nagpur 440 001. 
Het totalecilet HH1 HERTĘ PIKACH www .maharashtra.gov. in 21 dayscale anda PROHT HEINAM4| 4 || 
www .dtp .maharashtra . gov .in . Tokic Of 9145 oxuyla 346 3476 . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर द . गिरोल्ला, 
शासनाचे अवर सचिव . 


RASI 


IONA 


ALA 


NNI 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ -२४, २०१८/ पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ १५ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya,Mumabi 400 032 ,dated the 30th November 2017 

Notice 
MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPB 4315 /347/CR - 114 /2015 /( Rest of Maharashtra )/UD - 11. — Whereas, the Development 
Control Regulations (hereinafter referred to as " the said Regulat 
Corporations / Municipal Councils/ Nagar Panchayat, (hereinafter referred to as “ the said 
Authorities ”) have been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, 
under section 31( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred 
to as “ the said Act” ) ; 

And whereas , in order to develop various tourism areas of Maharashtra , the Government in 
Tourism and Culture Department vide resolution dated 4th May 2016 has sanctioned the “ Tourism 
Policy of Maharashtra - 2016 ", wherein to boost up the tourism activity , various schemes and fiscal 
incentives have been proposed so as to attract maximum investment in this sector as well to 
generate employment opportunities and to increase growth rate . Therefore to Promote “ Tourism 
Policy of Maharashtra - 2016 ” the State Cabinet in its meeting dated 19th September 2017 has 
accorded sanction to modify the Development Control Regulations accordingly ; 

And whereas, in view of the above and in exercise of the powers conferred by sub - section 
( 1AA ) of Section 37 of the said Act and of all other powers enabling it in this behalf Government in 
Urban Development has published a Notice bearing No. TPB 4315 / 347 /CR -114 /2015 /UD - 11 , dated 
13th October 2017 to modify Regulation No. 21( 3 ), 27 , 33 (4 ) and Regulation 52(8 ) of Development 
Control Regulations, 1991 for Municipal Corporation of Gr. Mumbai ; 

And whereas , in view of the decisions taken by the State Cabinet , it is necessary to modify 
the Development Control Regulation of said Authorities ; 

And whereas, the Government, in the Urban Development Department is satisfied that in 
the public interest it is expedient to modify the said Regulations, as specifically described in the 
Schedule - A attached herewith (hereinafter referred to as " the proposed modification ” ) ; 

Now , therefore , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act and of all other powers enabling 
it in this behalf, government hereby publishes a Notice for inviting suggestions and objections 
from any persons with respect to proposed modification , as required by clause ( a ) of sub -section 
( 1AA ) of Section 37 of the said Act, and notice is hereby given that the said proposed modification 
will be taken into consideration by the Government of Maharashtra after the expiry of one month 
from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette ; 

Any objections and suggestions upon the said proposed modification may be forwarded before 
the expiry of one month from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government 
Gazette to the concerned Joint Director of Town Planning of concerned Division , (As mentioned 
in the Schedule - B appended hereto ) . Concerned Joint Director of Town Planning is hereby 
authorized as an officer to hear suggestions and /or objections and submit his report to the 
Government . Suggestions and/or objections received within the aforesaid stipulated period only 
shall be considered by the Government. 

This Notice shall be kept open for inspection to the general public in the following offices for 
the above period on all working days : 

(i) Office of the Director of Town Planning, Central Building, Pune. 

( ii) Office of the Joint Director of Town Planning , Pune, Konkan , Nashik , Nagpur , 
Aurangabad, Amravati Division . 


A 


_ 


. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४ , २०१८ /पौष २८- माघ ४, शके १९३९ 

SCHEDULE - A 
[Accompaniment to Government in Urban Development Department s Notice No. TPB . 
4315 / 347/CR - 114 / 2015 /(Rest of Maharashtra )/UD - 11 , dated the 30th November 2017 . ] 
Following modifications are proposed to be inserted at appropriate place and wherever 
applicable in existing Development Control Regulations of respective Authorities 

(Rest of Maharashtra excluding Gr. Mumbai.) 


Proposed Modification 


Modification 

No. 

( 1 ) 
M - 1 


M - 2 


M - 3 


M - 4 


( 2 ) 
Provision to be added in regulation of additional FSI in certain 
categories :- In residential zone, out of total additional FSI permissible 
in respect of Star category Hotels under this Regulation , Land owners / 
Developers are allowed to utilize 25 % of additional FSI in the form of 
TDR only after 75 % of additional FSI is availed by payment of premium . 
Provision to be added in regulation of permissible FSI:- Total 
maximum limit of building potential in terms of FSI in respect of Star 
Category Hotel will be such that maximum permissibility on 18 mt. wide 
road will be permitted on 15mt. wide road and permissibility on 15 mt. 
wide road will be permitted on 12 mt. wide road and so on for road width 
of 24mt., 30mt. and above etc . 
Provision to be added in regulation of general land development 
requirements ( plot width for various uses ) :-Star category Hotels 
may be allowed on plot irrespective of plot size . Additional FSI upto 
100 % is permissible for star category hotels irrespective of plot size but 
on road ofminimum 12 mt. wide . For additional FSI above 100 % , minimum 
requirement of plot size shall be applicable . 
Provision to be added in regulation of additional amenity plot for 
layout:- provision of designation / reservation of 5 % area as additional 
amenity plot need not be insisted for Star Category Hotels irrespective 
of plot area . 
Provision to be added in regulation of permissible FSI:- Base FSI 
of 1. 25 is allowed for star category hotel building . 
Provision to be added in regulation in respect of star category 
hotels :- In respect of Star Category Hotel, projects classified as Mega / 
Ultra Mega Project as per Maharashtra Tourism Policy - 2016 , up to 20 % 
of additional FSI available by charging of premium can be used for 
Tourism support activities on payment of premium at the rate as decided 
by Government from time to time for the uses as proposed by Tourism 
Department from time to time. If mixed user alongwith star category 
hotel is proposed subject to fulfillment of road width for such mix use , 
then no additional FSI will be available at concessional rate for such 
portion of mix use . Separate entrances, Parking arrangements , lifts / 
Lobbies shall be provided to segregate such mix uses . 
Provision to be added in regulation of permissible FSI:- All 
concessions available to star category Hotel are also available to Tourism 
Units classified as Mega Projects, Ultra mega Projects and Large tourism 
units as per Maharashtra Tourism Policy - 2016 . 


M - 5 


M -6 


M - 7 


Note : - Above modifications are proposed to be inserted at appropriate places in the said 

existing sanctioned regulations. If any conflict arises between existing regulations 
and above proposed modifications, in such cases the above regulations shall prevail. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८/ पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ १७ 

SCHEDULE - B 
[Accompaniment to Government in Urban Development Departments Notice No . TPB . 
4315 / 347/CR - 114 /2015 /(Rest of Maharashtra ) /UD - 11, dated the 30th November 2017 .] 
Sr. Division Name of the Urban Local 

Name and Address of the Officer 
No . Bodies /Development 

Appointed . 
Authority (Rest of 
Maharashtra excluding 

Gr. Mumbai.) 
( 1) (2 ) ( 3 ) 

(4 ) 
1 Konkan All Municipal Corporations Joint Director of Town Planning , Konkan 

(Excluding Municipal Division , Konkan Bhavan , 3rd Floor , CBD 
Corporation of Gr. Mumbai) Belapur, Navi Mumbai 400 614 . 
Municipal Councils/ 

Nagar Panchayat. 
Pune All Municipal Corporations/ Joint Director of Town Planning, Pune 
Municipal Councils / 

Division , S .No. 74 /2 , Sahkat Nagar, above 
Nagar Panchayat. 

Bank of Maharashtra Pune 411 009 . 
Nashik All Municipal Corporations Joint Director of Town Planning, Nashik 
Municipal Councils/ 

Division , Griha Nirman Bhavan , 1st Floor , 
Nagar Panchayat. 

R .G .Gadkari Chowk , Old Mumbai-Agra 

Road , Nashik 422 022. 
4 Aurangabad All Municipal Corporations/ Joint Director of Town Planning , 
Municipal Councils / 

Aurangabad Division , Griha Nirman 
Nagar Panchayat . 

Building , 2nd Floor, Near Prince Travel 

Hotel, Station Road , Aurangabad 431 001 . 
5 Amravati All Municipal Corporations/ Joint Director of Town Planning, Amravati 
Municipal Councils / 

Division , “ Nilgiri ” Dr. Agrawal Building , 
Nagar Panchayat. 

Congress Nagar Road , Amravati. 
Nagpur 

All Municipal Corporations Joint Director of Town Planning , Nagpur 
Municipal Councils/ 

Division , Old Sachivalaya Building , 
Nagar Panchayat . 

Room No. 108 / 109 , 1st Floor , Civil Lines , 
Nagpur 440 001. 


This Notice shall also be made available on the Government website www .maharashtra . gov . in 
as well as on the website of Directorate of Town Planning www .dtp .maharashtra .gov . in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR D . GIROLLA , 
Under Secretary to Government. 


T 


Tas (7 .3 . fq .) - 3 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ - माघ ४ , शके १९३९ 


नगरविकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ 

सूचना 
क्रमांक टिपीबी. ४३१५ / ३४७/ प्र.क्र . ११४ / २०१५ /( प्रादेशिक योजना)/ नवि -११. – ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगररचना अधिनियम , १९६६ च्या ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) कलम २० ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र 
राज्यातील प्रादेशिक योजना क्षेत्रांकरीताची प्रमाणित विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियमावली ” असा 
करण्यात आला आहे.) अधिसूचना क्र . टिपीएस. १८१२ /१५७ /प्र.क्र . ७१/१२/ पुनर्बाधणी क्र .३४ /१२/ आरपी / नवि - १३, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१३ 
अन्वये मंजूर केली असून उक्त नियमावली दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१३ रोजी अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्यातील विविध पर्यटन क्षेत्रांचा विकास होण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाने “ महाराष्ट्राचे 
पर्यटन धोरणा- २०१६ ” संबंधित शासन निर्णय दिनांक ४ मे २०१६ रोजी निर्गमित केला आहे. ज्यामध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध योजना, 
आर्थिक सवलती जाहिर केल्या आहेत . त्याद्वारे महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगाराच्या संधीनिर्माण करणे, तसेच , 
विकास दर वाढविणे यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत . “ महाराष्ट्राचे पर्यटन धोरण -२०१६ ” च्या अनुषंगाने प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य 
मंत्रिमंडळाचे दिनांक १९ सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये त्या अनुषंगाने सुधारणा करण्यास 
मान्यता देण्यात आली ; 

आणि ज्याअर्थी, मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील संबंधित प्रादेशिक योजनांचे उक्त नियमावलीमध्ये सुधारणा 
करणे आवश्यक झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने सदर नियमावलीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद 
असलेप्रमाणे फेरबदल (यापुढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा केलेला आहे) सार्वजनिक हितास्तव तातडीने करणे आवश्यक आहे , 
अशी शासन नगर विकास विभागाची खात्री झाली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम २० च्या पोट - कलम (३) अन्वये 
प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून , शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , 
पोट -कलम (३ ) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून सदरची सूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याचे मुदतीमध्ये 
सूचना / हरकती मागविण्यासाठी, सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती / सूचना शासन राजपत्रात सदर सूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत संबंधित विभागाचे सहसंचालक, नगररचना ( सोबतचे परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद केल्यानुसार ) 
यांचे कार्यालयाचे पत्त्यावर लेखी स्वरूपात पाठविण्यात याव्यात. प्राप्त हरकती / सूचनांना सुनावणी देण्याकरीता तसेच उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २०, पोट - कलम ( ३) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव शासनास सादर करणेकरीता संबंधित विभागाचे सहसंचालक , 
नगररचना यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत 
प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे प्राप्त झालेल्या हरकती आणि / वा सूचनांचाच शासनाकडून विचार केला जाईल . 

__ प्रस्तुतची सूचना त्यासोबतच्या प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणाऱ्या “ परिशिष्ट - अ " सह नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी 
कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध करण्यात यावी : 

(i) संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
(ii ) सहसंचालक , नगररचना, पुणे / नाशिक / नागपूर / कोकण / औरंगाबाद / अमरावती . 


१९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ -२४, २०१८/ पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 

परिशिष्ट - अ 
( 4971 . fulat 8384 /386 /7 . 06. 888 / 2084 / (HTC Rich HGHT )/afa -P8, 

दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ सोबतचे परिशिष्ट ) 
(Following modifications are proposed to be inserted at appropriate place and wherever 
applicable in existing Standardized Development Control and Promotion Regulations 

for Regional Plan areas in Maharashtra ) 


Modification 


Proposed Modification 


No . 


( 1 ) 
M - 1 


M - 2 


M - 3 


M - 4 


( 2 ) 
Provision to be added in regulation of additional FSI in certain 
categories :-In residential zone, out of total additional FSI permissible 
in respect of Star Category Hotels under this Regulation , Land owners / 
Developers are allowed to utilize 25 % of additional FSI in the form of 
TDR only after 75 % of additional FSI is availed by payment of premium . 
Provision to be added in regulation of permissible FSI :- Total 
maximum limit of building potential in terms of FSI in respect of Star 
Category Hotel will be such that maximum permissibility on 18 mt. wide 
road will be permitted on 15 mt. wide road and permissibility on 15 mt. 
wide road will be permitted on 12 mt. wide road and so on for road width 
of 24 mt., 30 mt. and above etc . 
Provision to be added in regulation of general land development 
requirements ( plot width for various uses ) : -Star Category Hotels 
may be allowed on plot irrespective of plot size . Additional FSI upto 
100 % is permissible for star category hotels irrespective of plot size but 
on road ofminimum 12 mt. wide . For additional FSI above 100 % , minimum 
requirement of plot size shall be applicable . 
Provision to be added in regulation of additional amenity plot for 
layout :- provision of designation / reservation of 5 % area as additional 
amenity plot need not be insisted for Star Category Hotels irrespective 
of plot area . 
Provision to be added in regulation of permissible FSI :-Base FSI 
of 1. 25 is allowed for star category hotel building. 
Provision to be added in regulation in respect of star category 
hotels :- In respect of Star Category Hotel, projects classified as Mega / 
Ultra Mega Project as per Maharashtra Tourism Policy - 2016 , up to 20 % 
of additional FSI available by charging of premium can be used for 
Tourism support activities on payment of premium at the rate as decided 
by Government from time to time for the uses as proposed by Tourism 
Department from time to time. 
If mixed user alongwith star category hotel is proposed subject to 
fulfillment of road width for such mix use , then no additional FSI will be 
available at concessional rate for such portion of mix use . Separate 
entrances , Parking arrangements , lifts / lobbies shall be provided to 
segregate such mix uses . 
Provision to be added in regulation of permissible FSI :- All 
concessions available to star category hotel are also available to Tourism 
Units classified as Mega Projects , Ultra Mega Projects and Large tourism 
units as per Maharashtra Tourism Policy - 2016 . 


M - 5 


M -6 


M - 7 


Note :- Above modifications are proposed to be inserted at appropriate places in the said 

existing sanctioned regulations. If any conflict arises between existing regulations 

and above proposed modifications, in such cases the above regulations shall prevail. 
HTT Tc ( 7 . 3 . fa .) - 337 


No. 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 

परिशिष्ट - ब 
(7471 7 . elutait -8384 / 380 / 9 .7 . Pp8 /2084 /(UTCÍSICH UGAT ) /afa -PP, 

दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ सोबतचे परिशिष्ट ) 
Sr. Division Name of the Sanctioned 

Name and Address of the Officer 
Regional Plans 

Appointed 
( 1 ) (2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
1 Konkan ( 1 ) Ratnagiri -Sindhudurg Joint Director of Town Planning, 
Region . 

Konkan Division , Konkan Bhavan , 
( 2 ) Raigad Region 

3rd Floor , CBD Belapur, 
3 ) Mumabi Metropolitan Navi Mumbai 400 614 . 

Region (MMR ). 
Pune 1 ) Pune Region 

Joint Director of Town Planning , Pune 
2 ) Kolhapur- Ichalkaranji Division , S .No. 74 / 2 , Sahkar Nagar , above 
Region . 

Bank of Maharashtra Pune 411 009 . 
( 3 ) Sangli -Miraj Region 

(4 ) Solapur Region . 
Nashik ( 1) Nashik Region 

Joint Director of Town Planning , 
(2 ) Ahmadnagar Region Nashik Division , Nashik , New Central 
( 3 ) Jalgaon - Bhusawal Region Administrative Building, First Floor, 

Divisional Commissionerate , 

Nashik Road 422 001. 
4 Aurangabad ( 1 ) Aurangabad - Jalna Region Joint Director of Town Planning, 
(2 ) Aurangabad Region Aurangabad Division , Griha Nirman 

Building, 2nd Floor, Near Prince Travel 

Hotel, Station Road , Aurangabad 431 001. 
5 Amravati ( 1 ) Amravati Region 

Joint Director of Town Planning , Amravati 
(2 ) Akola -Washim Region Division , " Nilgiri” Dr. Agrawal Building , 

Congress Nagar Road, Amravati. 
Nagpur 1 ) Nagpur Region 

Joint Director of Town Planning, Nagpur 
2 ) Chandrapur - Ballarpur Division ,Old Sachivalaya Building, 
Gadchiroli Region . Room No. 108 / 109 , 1st Floor, Civil Lines , 

Nagpur 440 001. 
सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर तसेच नगररचना संचालनालयाच्या 
www .dtp .maharashtra . gov. in . da49cc ufyes ohuella 31161 371€ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर द. गिरोल्ला , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ -२४, २०१८/ पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 


२१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumabi 400 032 , dated the 30th November 2017 

Notice 
No. TPB .4315 / 347/CR - 114 /2015 /( R . P . Area) )/UD - 11. — Whereas the Standardized Development 
Control and Promotion Regulations for Regional Plan areas in Maharashtra (hereinafter referred 
to as “ the said Regulations” ) have been sanctioned by the Government in the Urban Development 
Department, under section 20 (4 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification No . TPS - 1812 / 157 /CR -71/12 / 
Reconstruction No. 34 / 12 /RP /UD - 13 , dated 21st November 2013 , which also came into force with 
effect from the 21st November 2013 ; 

And whereas, in order to develop various tourism areas of Maharashtra , the Government in 
Tourism and Culture Department vide resolution , dated 4th May 2016 has sanctioned the “ Tourism 
Policy of Maharashtra - 2016 ” , wherein to boost up the tourism activity , various schemes and fiscal 
incentives have been proposed so as to attract maximum investment in this sector as well to 
generate employment opportunities and to increase growth rate. Therefore to Promote “ Tourism 
Policy of Maharashtra - 2016 ” the State Cabinet in its meeting dated 19th September 2017 has 
accorded sanction to modify the Development Control Regulations accordingly ; 

And whereas, in view of the decisions taken by the State Cabinet it is necessary to modify the 
Development Control and Promotion Regulations for Regional Plan areas in the Maharashtra 
state ; 

And whereas, the Government., in the Urban Development Department is satisfied that in 
the public interest it is expedient to modify the said Regulations, as specifically described in the 
Schedule- A attached herewith (hereinafter referred to as “ the proposed modification ”). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) section 20 of the said 
Act and all other powers enabling in that behalf, the Government of Maharashtra hereby, publishes 
a Notice for inviting suggestions/objections from any person with respect to the proposed 
modification within a period of one month from the date of publication of this notice in the 
Maharashtra Government Gazette . 

Any objections and suggestions upon the said proposed modification may be forwarded before 
the expiry of one month from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government 
Gazette to the concerned Joint Director of Town Planning of concerned Division , (As mentioned 
in the Schedule - B appended hereto ). Concerned Joint Director of Town Planning is hereby 
authorized as an officer to hear suggestions and /or objections and submit his report to the 
Government. Suggestions and /or objections received within the aforesaid stipulated period only 
shall be considered by the Government. 

This Notice shall be kept open for inspection to the general public in the following offices for 
the above period on all working days : 

(i) Office of the Director of Town Planning, Central Building , Pune. 

( ii ) Office of the Joint Director of Town Planning , Pune , Konkan , Nashik , Nagpur , 
Aurangabad , Amravati Division . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 

SCHEDULE - A 
(Accompaniment to Notice No. TPB 4315 /347/CR -114 / 2015 / ( R . P . Area ) /UD -11, 

dated the 30th November 2017) 
(Following modifications are proposed to be inserted at appropriate place and wherever 
applicable in existing Standardized Development Control and Promotion Regulations 

for Regional Plan areas in Maharashtra ) 


Proposed Modification 


Modification 

No. 

( 1 ) 
M - 1 


M - 2 


M - 3 


M - 4 


( 2 ) 
Provision to be added in regulation of additional FSI in certain 
categories:- In residential zone, out of total additional FSI permissible 
in respect of Star category Hotels under this Regulation , Land owners/ 
Developers are allowed to utilize 25 % of additional FSI in the form of 
TDR only after 75 % of additional FSI is availed by payment of premium . 
Provision to be added in regulation of permissible FSI: - Total 
maximum limit of building potential in terms of FSI in respect of Star 
Category Hotel will be such that maximum permissibility on 18 mt. wide 
road will be permitted on 15mt. wide road and permissibility on 15 mt. 
wide road will be permitted on 12 mt. wide road and so on for road width 
of 24mt., 30mt. and above etc. 
Provision to be added in regulation of general land development 
requirements ( plot width for various uses ) :- Star category Hotels 
may be allowed on plot irrespective of plot size . Additional FSI upto 
100 % is permissible for star category hotels irrespective of plot size but 
on road of minimum 12 mt. wide . For additional FSI above 100 % , minimum 
requirement of plot size shall be applicable . 
Provision to be added in regulation of additional amenity plot for 
layout:- provision of designation / reservation of 5 % area as additional 
amenity plot need not be insisted for Star Category Hotels irrespective 
of plot area . 
Provision to be added in regulation of permissible FSI:-Base FSI 
of 1. 25 is allowed for star category hotel building. 
Provision to be added in regulation in respect of star category 
hotels :- In respect of Star Category Hotel, projects classified as Mega / 
Ultra Mega Project as per Maharashtra Tourism Policy - 2016 , up to 20 % 
of additional FSI available by charging of premium can be used for 
Tourism support activities on payment of premium at the rate as decided 
by Government from time to time for the uses as proposed by Tourism 
Department from time to time. If mixed user alongwith star category 
hotel is proposed subject to fulfillment of road width for such mix use , 
then no additional FSI will be available at concessional rate for such 
portion of mix use . Separate entrances , Parking arrangements , lifts / 
Lobbies shall be provided to segregate such mix uses . 
Provision to be added in regulation of permissible FSI: - All 
concessions available to star category Hotel are also available to Tourism 
Units classified asMega Projects , Ultra mega Projects and Large tourism 
units as per Maharashtra Tourism Policy - 2016 . 


M -5 


M - 6 


M - 7 


Note : - Above modifications are proposed to be inserted at appropriate places in the said 

existing sanctioned regulations. If any conflict arises between existing regulations 
and above proposed modifications, in such cases the above regulations shall prevail. 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ -२४, २०१८/ पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 

SCHEDULE - B 
Accompaniment to Govt. in Urban Development Department s 
Notice No. TPB 4315 /347 /CR - 114 / 2015 / ( R . P . Area ) ) /UD -11, 

dated 30th November 2017 ) 


No. 


( 2 ) 


Sr . Division Name of the Sanctioned 

Name and Address of the Officer 
Regional Plans 

Appointed 
( 1 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
1. Konkan (1 ) Ratnagiri-Sindhudurg Joint Director of Town Planning , 
Region . 

Konkan Division , Konkan Bhavan 3rd Floor , 
( 2 ) Raigad Region 

CBD Belapur , Navi Mumbai 400 614 . 
3 ) Mumbai Metropolitan 

Region (MMR ). 
Pune 1 ) Pune Region 

Joint Director of Town Planning , Pune 
2 ) Kolhapur- Ichalkaranji Division , S .No. 74 /2 , Sahkar Nagar , above 
Region . 

Bank of Maharashtra Pune 411 009. 
( 3 ) Sangli-Miraj Region 

(4 ) Solapur Region . 
Nashik ( 1 ) Nashik Region 

Joint Director of Town Planning , 
( 2 ) Ahmadnagar Region Nashik Division , Nashik , New Central 
( 3 ) Jalgaon Bhusawal Region Administrative Building , First Floor , 

Divisional Commissionerate , 

Nashik Road 422 001. 
4 . Aurangabad ( 1) Aurangabad - Jalna Region Joint Director of Town Planning , 
( 2 ) Aurangabad Region Aurangabad Division , Griha Nirman 

Building, 2nd Floor, Near Prince Travel 

Hotel, Station Road , Aurangabad 431 001. 
5 . Amravati ( 1 ) Amravati Region 

Joint Director of Town Planning, Amravati 
( 2 ) Akola -Washim Region Division , “ Nilgiri” Dr. Agrawal Building , 

Congress Nagar Road , Amravati. 
Nagpur ( 1) Nagpur Region 

Joint Director of Town Planning, Nagpur 
( 2 ) Chandrapur- Ballarpur Division ,Old Sachivalaya Building, 
Gadchiroli Region . 

Room No. 108 / 109 , 1st Floor, Civil Lines, 

Nagpur 440 001. 
This Notice shall also be made available on the Government website www .maharashtra . gov . in 
as well as on the website of Directorate of Town Planning www .dtp .maharashtra . gov . in . 


By order and in the name of Governor of Maharashtra, 


KISHOR D . GIROLLA , 
Under Secretary to Government. 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 

संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A . 3918 /2017 /3096 . — In exercise of the powers conferred by section 260 (i) (c) of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ) the High C 

re , 1973 (No. 2 of 1974 ) the High Court is pleased to hereby invest 
following Judicial Officers with the powers under section 260 of the said code : 


inve 


Name of the Judicial Officers 


Serial 
No . 


1 . 


Shri. Sharad Sardarsing Pardeshi, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Wada , District Thane. 
Shri. Rajendra Dinakar Chougale , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ulhasnagar , District Thane . 
Smt. Nanda Bapuso Ghatage , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Palghar , District Thane . 
Smt. Shabnam Ansar Virani, 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
District Ratnagiri. 


3 . 


4 . 


Bombay , 
dated 23rd August 2017 . 


P . V . GANEDIWALA , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3902 (i)/2017. — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are 
pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 


Name and Designation 

Period 
1. Smt. M . A . Deshmukh , 

Ex-post facto sanction to the 
Civil Judge, Junior Division and 

Commuted leave for 22 days from 11th 
Judicial Magistrate , First Class , 

June 2017 to 2nd July 2017 in 
Pen , District Raigad -Alibag . 

continuation of the Maternity leave. 
On return from leave Smt. M . A . Deshmukh was reposted as Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class, Pen , District Raigad -Alibag. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that Smt. M . 
A . Deshmukh would have continued to officiate as Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Pen , District Raigad -Alibag had she not proceeded on leave during the 
above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ - माघ ४ , शके १९३९ 


२५ 


( II) 


The Charge during the leave period of Smt. M . A . Deshmukh was kept with Shri Sachin 
Durgashankar Mehta , Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Pen , District Raigad -Alibag. 


Bombay , 
dated 24th August 2017 . 


M . S . GUPTA 
Registrar 
( Insp . II) 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A -3902(i )/ 2017. — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are 
pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and Designation 

Period 
Smt. Geeta Pravin Bankar, 

Maternity leave for 180 days from 16th 
Civil Judge , Junior Division and 

August 2017 to 11th February 2018 
Judicial Magistrate , First Class , 

with permission to leave headquarter 
Vita , District Sangli. 

after flag hosting ceremony on 15th 
August 2017 till 12th February 2018 
( B . O . H .) as provided under 
Government Resolution dated 24th 
August 2009 and 15th January 2016 . 


On return from leave Smt. Geeta Pravin Bankar will be reposted as Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate, First Class, Vita , District Sangli . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that Smt. 
Geeta Pravin Bankar , would have continued to officiate as Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Vita , District Sangli had she not proceeded on leave during 
the above period . 


(II) 


The Charge during the leave period of Smt. Geeta Pravin Bankar is kept with Shri V . S . 
Shinde , Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Vita , District 
Sangli. 

Note :- Necessary entry shall be taken in Original Service book of Smt. Geeta Pravin 
Bankar regarding Maternity leave has been granted as per aforesaid Government Resolutions. 

Two attested photocopies of Bond submitted by Smt. Bankar, as prescribed in Government 
Resolution dated 15th January 2016 are forwarded to your office for pasting the same in her 
original service book as well as your official record . 


Bombay , 
dated 24th August 2017 . 


M . S . GUPTA , 

Registrar 
( Insp . II). 


TT Tos (7 .3 . fq .) - > 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3902(i)/ 2017 . — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are 
pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 


Name and Designation 

Period 
1 . Smt. V . M . Dewar , 

Maternity leave for 180 days from 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 

7th August 2017 to 2nd February 2018 
and Judicial Magistrate , First Class , 

prefixing holiday on 6th August 2017 
Khamgaon , District Buldana. 

with permission to leave headquarter 

during aforesaid period . 
On return from leave Smt. V . M . Dewar will be reposted as 3rd Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , Khamgaon , District Buldana . 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that Smt. V . M . 
Dewar would have continued to officiate as 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Khamgaon , District Buldana had she not proceeded on leave during 
the above period . 

(II) 
The Charge during the leave period of Smt. V . M . Dewar is kept with Shri S . D . Bhosale , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Khamgaon , District 
Buldana . 


Bombay, 
dated 23rd August 2017 . 


M . S . GUPTA , 

Registrar 
(Insp . II). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
Read : High Court Notification No. A- 1201/2017, dated 1st August 2017 . 

( I ) 
No. A - 1201/ 2017 /3115 . — The High Court has been pleased to cancel the entry at Sr. No. 4 
of Part - I in the High Court Notification of even number, dated 1st August 2017 in respect of 
transfer and posting of Shri Sachin B . Bhansali, District Judge - 3 and Additional Sessions 
Judge , Bhandara as District Judge- 1 and Additional Sessions Judge , Gangakhed , District 
Parbhani and on retention to post him as District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Bhandara . 


(11) 


The High Court has further been pleased to transfer and post Shri Abhay N . Sirsikar , 
Judge , City Civil Court and Additional Sessions Judge , Mumbai as District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Gangakhed , District Parbhani. 


Bombay , 
dated 23rd August 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No . A - 1202/ 2017 . — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against his name : 
Name and Designation 

Period 
1 . Shri S . C . More , 

Earned leave for 6 days from 11th 
Principal District and Sessions Judge, 

September 2017 to 16th September 
Yavatmal. 

2017 prefixing holidays on 9th 
September 2017 and 10th September 
2017 with permission to leave the 
headquarter from 8th September 2017 
( A . O . H .) to 18th September 2017 
( B . O . H ) and to avail Leave Travel 
Concession facility for the block year 
1st April 2016 to 31st March 2020 to go 
to Delhi and Jammu -Kashmir 
alongwith his wife, on the condition 
that he should claim L . T . C . for one 
place only as mentioned in G . R . dated 
28th March 1995 . 


On return from leave Shri S . C . More will be reposted as Principal District and Sessions 
Judge , Yavatmal. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Shri S . C . More Would have continued to officiate as Principal District and Sessions Judge , 
Yavatmal, had he not proceeded on leave during the above period . 

(II) 
The Charge during the leave period of Shri S . C . More is kept with Shri A . T . Wankhede, 
District Judge - 1 and A . S . J ., Yavatmal. 


Bombay , 
dated 7th September 2017 . 


M . S . GUPTA , 
Registrar 
(Insp . II ). 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४ , २०१८ / पौष २८ - माघ ४ , शके १९३९ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A3902(i)/ 2018 . — The Honourable the Acting Chief Justice and the Honourable Judges 
are pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and Designation 

Period 
1. Smt. S . R . Bandal, 

Maternity leave for 180 days from 
3rd Jt. Civil Judge J . D . and J. M . F . C ., 

2nd January 2018 to 30th June 2018 
Ghodnadi- Shirur, Dist . Pune. 

with permission to leave headquarter 
as provided under Government 
Resolutions dated 24th August 2009 
and 15th January 2016 . 


On return from leave Smt. S . R . Bandal will be reposted as 3rd Jt . Civil Judge J . D . and 
J .M . F . C ., Ghodnadi- Shirur , Dist . Pune. 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Smt. S . R . Bandal would have continued to officiate as 3rd Jt. Civil Judge J .D . and J.M .F .C ., 
Ghodnadi- Shirur , Dist. Pune had she not proceeded on leave during the above period . 


( II ) 


The Charge during the leave period of Smt. S . R . Bandal is kept with Shri J . V . Bhende, 
Jt. Civil Judge , J. D . and J. M .F . C ., Ghodnadi-Shirur, Dist . Pune from 2nd January 2018 to 14th 
January 2018 and with Smt. R . N . Khan , 2nd Jt. Civil Judge J . D . and J. M . F . C ., Ghodnadi 
Shirur, Dist . Pune from 15th January 2018 to 30th June 2018 . 

* Note : - Necessary entry shall be taken in Original Service book of Smt. S . R . Bandal regarding 
Maternity leave has been granted as per aforesaid Government Resolutions. 

Two attested photocopies of Bond submitted by Smt. Bandal, as prescribed in Government 
Resolution dated 15th January 2016 are forwarded to your office for pasting the same in her 
original service book as well as your official record . 


Bombay , 
dated 11th January 2018 . 


M . S . GUPTA , 
Registrar 
(Insp. II). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८/ पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ २९ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A1202/2018 . — The Honourable the Acting Chief Justice and the Honourable Judges are 
pleased to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Name and Designation 

Period 
1 . Shri B . U . Debadwar, 

. . Ex -post- facto sanction to the 
President, Maharashtra State 

commuted leave for 1 day i. e . 
Co- operative Appellate Court , Mumbai. on 22nd August 2017. 
2. Shri S . M . Modak , 

Ex- post- facto sanction to the 
Principal District and 

Commuted Leave for 4 days 
Sessions Judge , Pune. 

from 24th October 2017 to 
27th October 2017 suffixing holidays 
on 28th October 2017 and 

29th October 2017 . 
3 . Shri S . B . Savale , 

Ex-post - facto sanction to the 
President, Industrial Court , 

commuted leave for 1 day 
Maharashtra, Mumbai. 

i.e . on 18th November 2017 . 
4 . Shri B . P . Deshpande , 

Ex -post -facto sanction to the 
Principal District and Sessions Judge , 

Commuted Leave for 5 days from 
South Goa , Margao . 

20th November 2017 to 24th 
November 2017 suffixing holidays on 
25th November 2017 and 

26th November 2017 . 
5 . Shri S . P . Kulkarni, 

Ex -post- facto sanction to the 
Principal District and Sessions Judge, 

Commuted Leave for 5 days from 
Nanded . 

20th November 2017 to 24th 
November 2017 prefixing holiday on 
19th November 2017 and suffixing 
holidays on 25th November 2017 and 
26th November 2017 with permission 

to leave headquarters . 
6 . Shri P . H . Mali, 

Earned leave for 6 days from 
Principal District and Sessions Judge , 

27th November 2017 to 
Ahmednagar . 

2nd December 2017 prefixing holiday 
on 26th November 2017 and suffixing 
holiday on 3rd December 2017 with 
permission to leave headquarter from 
25th November 2017 ( A .O . H .) till 

4th December 2017 ( B . O . H .). 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on 
leave during the above period . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 


( II) 


Name of the Judicial Officer 


1. Shri B . U . Debadwar 


2 . Shri S . M . Modak 


3 . Shri S . B . Savale 


4 . Shri B . P. Deshpande 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of concern 
Judicial Officers. 
Smt. N . U . Kapadi, Member, Co -operative 
Appellate Court, Mumbai. 
Shri J . T . Utpat , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Pune. 
Shri S . A . Quazi, Member , Industrial 
Court, Mumbai. 
Shri Irshad Agha, Principal District and 
Sessions Judge , North Goa, Panaji to look 
after the urgent special matters 
(Arbitrations) and with Shri Edgar P . 
Fernandes , District Judge - 1 and Addl. 
Sessions Judge , South Goa , Margao to 
look after the urgent Civil and Criminal 
work arising in his court . 
Shri S . R . Jagtap , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nanded from 
19th November 2017 to 24th November 
2017 and with Smt. M . V . Deshpande , 
District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge, Nanded on 25th November 2017 
and 26th November 2017 . 
Smt. S . K . Keole , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Ahmednagar . 


5 . Shri S . P . Kulkarni 


6 . Shri P . H . Mali 


Bombay , 
dated 11th January 2018 . 


M . S . GUPTA 

Registrar 
( Insp. II). 


३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ -२४, २०१८/ पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 1201/2018 /66 . — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Shri Ravindra M . Joshi, 

. . Registrar (Vigilance - II), High Court , 
Principal District and Sessions 

Appellate Side, Bombay. 
Judge , Dhule . 
(Officer on Special Duty , High Court, 
Appellate Side, Bombay) . 
(On repatriation ) 
Shri Girish B . Gurao, 

Judge , City Civil Court and Additional 
Registrar ( Judicial- II), High Court , 

Sessions Judge , Mumbai. 
Appellate Side, Bombay . 
3. Shri Vikas R . Kachare , 

. . Registrar ( Judicial- II ), High Court, 
District Judge - 3 and Additional 

Appellate Side, Bombay vice 
Sessions Judge, Latur . 

Shri G . B . Gurao transferred . 


2 . 


II 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officer as 
shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Smt. S .M . Takalikar , 

District Judge- 3 and Assistant 
District Judge -4 and Assistant 

Sessions Judge , Latur vice 
Sessions Judge , Latur . 

Shri V . R . Kachare transferred . 


Bombay , 
dated 9th January 2018 . 


S . B . AGRAWAL , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
Read : ( 1) Government Notification No. HCT - 1215 /843 /C . R . 142 /Desk - 3, 

dated 11th February 2016 . 
No. A -1201/2018 /67 . — Shri Sharad D . Gokhale, District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Sangli shall stand retired from Maharashtra State Judicial Service w .e .f. 31st January 2018 ( A . O . H .) 
by superannuation on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of 
60 years . 


Bombay , 
dated 9th January 2018 . 


S . B . AGRAWAL , 
Registrar General. 


T 


Tos ( . . fa .) -437 


३२ 


सन 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ -२४, २०१८/ पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 1203/ 2018 /64 . - In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 3 ) of Section 9 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ), the High Court is pleased to appoint the following 
Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise Jurisdiction in a Court of 
Sessions with immediate effect : 

Name of the Judicial Officer and Present Posting 


Sr. No. 


1 . 


Name of Judicial officers 
Shri Mirza Jawed Jafar Baig , 
Ad hoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , District Beed . 
Smt. Nazeera Parveen Moinuddin Shaikh 
Ad hoc District Judge - 2 and 
Assistant Sessions Judge , District Beed . 


2 . 


ee 


Bombay , 
dated 9th January 2018 . 


S . B . AGRAWAL , 
Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८/ पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ ३३ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 

विधी व न्याय विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७ 

शुद्धिपत्रक 
क्रमांक एजीप - ४८१५ /प्र.क्र . ४६२ / का .१४ . - शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २५ जुलै २०१७ मध्ये खालील उमेदवारांची अतिरिक्त 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून सत्र न्यायालय , मुंबई येथेनियुक्ती दर्शविण्यात आली होती . या आदेशान्वये त्यांचे पदनाम व नियुक्तीच्या ठिकाणामध्ये 
खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे : 
अ . क्र . अधिवक्त्यांचे नाव 

पदनाम 

नियुक्तीचेठिकाण 
अॅड . श्रीमती शांती आर . कदम 

सहायक सरकारी वकील 

नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई 
अॅड . श्री . अनिल जे . बाफना 

सहायक सरकारी वकील 

नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
मंत्रालय, बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, 
फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७. 

आदेश 
क्रमांक मविसे -१०१७ / प्र. क्र .२५ / २०१७ / आस्था -३. - महाराष्ट्र विकास सेवा ( गट - अ) मधील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांचा जन्मदिनांक 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आला आहे. त्यानुसार, ते नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासकीय सेवेतून 
सेवानिवृत्त झाले आहेत : 
अ. क्र . अधिकाऱ्याचे नाव 

जन्मदिनांक 

सेवानिवृत्तीवेळी धारण केलेले पद 
१ श्री . डी . एस. बचुटे 

५ ऑक्टोबर १९५९ निलंबित ( गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 

वाशिम , जिल्हा वाशिम ) . 
श्री . सी . ए. पुद्दटवार 

६ ऑक्टोबर १९५९ निलंबित ( तत्का . गट विकास अधिकारी, पंचायत 

समिती सिंदेवाही, जिल्हा चंद्रपूर ). 
श्री. पी . ए. तट्टे 

१ नोव्हेंबर १९५९ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( साप्र), जिल्हा परिषद 

अमरावती . 


و 


یہ 


سہ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


आ . शं. शेंडगे , 
कार्यासन अधिकारी . 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गो . ते . रुग्णालय संकुल इमारत , ९ वा माळा, लोकमान्य टिळक मार्ग , 
नवीन मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २ जानेवारी २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक आरईटी . १६१७ / प्र. क्र . ३३७ / १७/ वैसेवा- ४ . - डॉ . हेमंत रंगनाथ उमरजी , प्राध्यापक , मुखरोगनिदान व क्ष -किरणशास्त्र, शासकीय दंत 
महाविद्यालय व रुग्णालय मुंबई हे दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ ( म. ऊ .) रोजी नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श. श्री . माकणे , 
कार्यासन अधिकारी. 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
मंत्रालय , बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ , 
फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २ जानेवारी २०१८ 

आदेश 
क्रमांक मविसे . १०१७ / प्र. क्र . २५ / २०१७ / आस्था - ३. - महाराष्ट्र विकास सेवा ( गट - अ) मधील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांचा जन्मदिनांक 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आला आहे. त्यानुसार , ते नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासकीय सेवेतून 
सेवानिवृत्त झाले आहेत : 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


जन्म दिनांक 


सेवानिवृत्तीवेळी धारण केलेले पद 


( ४ ) 


१. 


श्री . एस. एस . माने 


५ नोव्हेंबर १९५९ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 

कवठेमहांकाळ , जिल्हा सांगली . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


आ . शं . शेंडगे, 
कार्यासन अधिकारी . 


नियोजन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जानेवारी २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि - १०१७/ प्र.क्र . २२ / का -१४२७. - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या गट - अ व गट ब ( राजपत्रित ) संवर्गातील खालील 
अधिकारी नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास सेवानिवृत्त झाले आहेत : 


३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १८ - २४, २०१८/ पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 
अधिकाऱ्याचेनाव पदनाम व कार्यालय 

सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


श्री . प्र. द . जोशी 


श्री . ह . सं . चौरे 


श्री . अ . द . चव्हाण 


श्री . शां . म . भणगे 


संशोधन अधिकारी ( मूल्यमापन) , उपआयुक्त ३० सप्टेंबर २०१७ 
( नियोजन ), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय , 
नाशिक . 
संशोधन अधिकारी , विभागीय आयुक्त कार्यालय ३१ ऑक्टोबर २०१७ 
( नक्षलग्रस्त भागाचा कृती आराखडा), नागपूर . 
सांख्यिकी अधिकारी (निरीक्षण), अर्थ व सांख्यिकी ३० नोव्हेंबर २०१७ 
संचालनालय , प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक . 
संशोधन अधिकारी (इआसंके ), अर्थ व सांख्यिकी ३० नोव्हेंबर २०१७ 
संचालनालय , मुख्य कार्यालय , मुंबई . 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन ३० नोव्हेंबर २०१७ 
समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग . 
संशोधन अधिकारी, नगररचना यांचे कार्यालय , ३१ डिसेंबर २०१७ 
राष्ट्रीय नागरी माहिती पद्धती, पुणे . 
सहसंचालक ( संगणित्र प्रतिष्ठान), अर्थ व सांख्यिकी ३१ डिसेंबर २०१७ 
संचालनालय , मुख्य कार्यालय , मुंबई. 


श्री . ह . भा . थोरात 


श्री . पं . जी . टेळे 


७ 


श्री . वि . वा. गवळी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रियांका रं. छापवाले, 
शासनाचे अवर सचिव . 


ग्रामविकास विभाग 
मंत्रालय, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७. 

आदेश 
क्रमांक मविसे. १०१७/ प्र.क्र . २५ /२०१७ / आस्था-३. – महाराष्ट्र विकास सेवा ( गट - अ) मधील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांचा जन्मदिनांक 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आला आहे. त्यानुसार , ते नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ (मध्यान्होत्तर ) रोजी शासकीय सेवेतून 
सेवानिवृत्त झाले आहेत : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्यांचे नाव 

जन्म दिनांक 

ळी धारण केलेले पद 
( १ ) ( २ ) (३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . एस. ए. कौसाडीकर 

१२ ऑगस्ट १९५९ प्रकल्प संचालक , जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, 

जिल्हा जालना. 
२ श्री . ए. एम. धारस्कर 

२४ ऑगस्ट १९५९ उप जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक ( मग्रारोहयो ), 

जिल्हा अहमदनगर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


आ . शं. शेंडगे . 
कार्यासन अधिकारी . 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १८ - २४, २०१८ / पौष २८ - माघ ४, शके १९३९ 

ग्रामविकास विभाग 
मंत्रालय , बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७ . 

आदेश 
क्रमांक मविसे . १०१७/ प्र. क्र. २५/ २०१७/ आस्था-३. - महाराष्ट्र विकास सेवा ( गट - अ) मधील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांचा जन्मदिनांक 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आला आहे. त्यानुसार, ते नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ जुलै २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासकीय सेवेतून 
सेवानिवृत्त झाले आहेत : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचेनाव 

जन्मदिनांक 

सेवानिवृत्तीवेळी धारण केलेले पद 
( १ ) __ ( २ ) 

( ४ ) 
१ श्री . एन . एस . ननावरे 

१५ जुलै १९५९ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , बीड. 
२ श्री . जी . डी . साखरे 

१७ जुलै १९५९ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती रत्नागिरी , 

जिल्हा रत्नागिरी . 


( ३ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


आ . शं. शेंडगे. 
कार्यासन अधिकारी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


